नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे 
करण्यासाठी शक्‍ती प्रदान समिती व मंत्रीमंडळ 
उपसमितीने मंजूर केलेल्या कामासाठी अतिरिक्त 
पूरक निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स-०१२२/प्र.क्र.०९/विशा-१ ब 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ९ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा- १) गृह विभाग, झा.नि.क्र.-- एनएएक्स-१११२/प्र.क्र.४४४/विजा-१ब, दि. २६/०८/२०१४. 
2) गृह विभाग, शा.नि.क्र.- एनएएक्स-०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, दि. २०/०१/२०१७. 
3) गृह विभाग, शा.नि.क्र.- एनएएक्स-०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, दि. २४/१०/२०१७. 
४) गृह विभाग, शा.नि.क्र.-- एनएएक्स-०९१५/प्र.क्र.२८९(भाग-२)/विशा-१ब, दि. ३१/०३/२०१८. 
५) गृह विभाग, शा.नि.क्र.- एनएएक्स-०९१५/प्र.क्र.२८९/विजा-१ब, दि. १०/५/२०१८. 
६) गृह विभाग, शा.नि.क्र.- एनएएक्स-०९१५/प्र.क्र.२८९/विशा-१ब, दि. १८/३/२०१९. 


प्रस्तावना- 

अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, वडधामना, नागपूर येथे कर्मचाऱ्यांच्या 
प्रशिक्षणासाठी मंजूर झालेल्या ९.९० हे.आर. इतक्या वन जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी 
उपवनसंरक्षक, नागपूर वन विभाग यांच्या कार्यालयाने पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत 
सरकार, नवी दिल्ली यांच्या दि. ३१/७/२०१७ पत्रातील अट क्र. २० नुसार ९.९० हे.आर. इतक्या वन 
जमीनीवरील वृक्ष तोड होणार असल्याने तेथील पक्षांसाठी पर्यावरणपूरक कृत्रिम घरटी/निवास 
बांधण्यासाठी रु. ५६,२५०/- कार्पोरेशन बँकेत केंद्र शासनास अदा करण्याकरिता मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे करण्यासाठी दि. २६/८/२०१४ च्या शासन 
निर्णयान्वये शक्‍ती प्रदान समिती व मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. शक्‍ती प्रदान 
समिती व मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेने दि. १०/५/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु. ३,०९,१२,५९२/- आणि सदर झासन निर्णयातील वन जमीन संपादित करावयाच्या जागेच्या 
किंमतीत रेडी रेकनरनुसार वाढ झालेली असल्याने फरकाची अतिरिक्‍त रक्‍कम रु. १७,२६,६७९/- 
इतका निधी झासन निर्णय दि. १८/३/२०१९ अन्वये उपलब्ध करुन दिला आहे. 

अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, वडधामना, नागपूर येथे कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणा- 
साठी मंजूर झालेल्या ९.९० हे.आर. इतक्या वन जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी पर्यावरण एवं 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या अटीनुसार वन जमीनीवरील वृक्ष तोड 
होणार असल्याने तेथील पक्षांसाठी प्रती घरटे रु. ४५०/- प्रमाणे १२५ कृत्रीम पर्यावरण पूरक घरटे/ 
निवास बांधण्या-साठी कॉर्पोरेडान बँकेत केंद्र शासनाच्या Ad-hoc Compensatory Afforestation 
Fund Management And Planning Agency (Ad hoc-Campa) च्या नावे असलेल्या बचत खात्यात 
रु. ५६,२५०/- इतकी रक्‍कम भरण्याकरिता मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०१२२/प्र.क्र.०९/विशा-१ ब 


सदर निधी “मागणी क्र.- बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च, २०७-राज्य पोलीस (00) 


११) शाक्‍तीप्रदान समितीने शिफारस केलेली नक्षलग्रस्त भागातील विविध विकास कामे (कार्यक्रम) 
(४०५५०२६१) ५३-मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत 
केलेल्या निधीतून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


या निधीचे नियंत्रक अधिकारी, प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, 


वडधामना, नागपूर हे राहतील. त्यांनी या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे. तसेच पोलीस महासंचालक 
यांचे कार्यालय अधिक्षक, पोळीस महासंचालक यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे WEA 
समितीने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. खर्चाचा ताळमेळ 
ठेवण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्याची राहील. 


सदरहू निधी वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.-अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६/४/२०२१ 


अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍ती नुसार खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०९१५४०४०६०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedek 


Sanjay Dagadu ae a पवी f Maharasht =H 


न ICode=401 = h 
2.5.4.20=a53701d275833 1055dd3c46d6 15836791 2b1c64 


Khedekar es Sr 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


१. मा. राज्यपालाचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३. सर्व राज्यसभा / लोकसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
५. सर्व विधान परिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
६. सर्वमा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. अपर पोळीस महासंचालक(विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया/चंद्रपूर 
१३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,(नक्षळ विरोधी अभियान) नागपूर 
१४. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 
१५. पोलीस अधिक्षक,गडचिरोली/गोंदिया/'चंद्रपूर 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०१२२/प्र.क्र.०९/विशा- १ ब 


१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई,नागपूर 
१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई,नागपूर 

१९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया/चंद्रपूर 

२१. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय ७) / कोषा प्र. ५, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. उप सचिव (पोल ७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२३. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवड नस्ती/ विजा १ ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


